RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष- ६ , अंक - ४७ ] 


शनिवार , सप्टेंबर १६ , २०१७ / भाद्र २५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक ४७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 
पुणे महानगरपालिका , पुणे 

पोट-निवडणूक , २०१७ 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ/ मनपा - २०१७/प्र . क्र . ४२/ का .- ५ , 

दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ सोबतचे परिशिष्ट -१) 
पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २१ ( अ) या प्रभागाचा पोट-निवडणूक २०१७ चा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक 
आयोग यांनी संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे . 

जाहीर प्रकटन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची " ड" प्रकरण १, निवडणूक नियम , नियम क्रमांक ८ अन्वये 

क्रमांक निवडणूक - १९८९ / २०१७.-- पुणे महानगरपालिका पोट -निवडणूक , २०१७ चा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने 
संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे. 

पुणे महानगरपालिका पोट-निवडणूक कार्यक्रम- २०१७ 

परिशिष्ट 
अ . क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


... 


१६ -९ - २०१७ ( शनिवार ) 


LAT 


OM 


१ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक 

कार्यक्रमाची सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत 

प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 
२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 

निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता 

उपलब्ध असण्याचा कालावधी. 
३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


१६-९ - २०१७ ( शनिवार) सकाळी ११. ०० ते 
२३- ९ -२०१७ ( शनिवार) दुपारी २ . ०० पर्यंत . 


१६- ९ -२०१७ ( शनिवार ) ते २३-९ - २०१७ ( शनिवार ) 
( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० पर्यंत ). 
( रविवार दिनांक १७ -९ - २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत . ) 


( १ ) 


एच- ४८०, भाग एक - अ ( असा.)(पु. वि.पु.) - ४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ सप्टेंबर २०१७ / भाद्र २५, शके १९३९ 


पुणे महानगरपालिका पोट -निवडणूक कार्यक्रम-- चालू 
निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


अ . क्र . 

क्र . 


२५-९ - २०१७ ( सोमवार) ( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 
५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक . 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


२७-९ - २०१७ ( बुधवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
२८ -९ - २०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी ११ . ०० पासून) 
२८ - ९ - २०१७ ( गुरुवार) 


.. 


११ -१०- २०१७ ( बुधवार) 
( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 
१२- १० - २०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी १०. ०० पासून ) 
१३- १० - २०१७ ( शुक्रवार ) पर्यंत 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


. .. 


आयुक्त , पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक मआ/ नि / , दिनांक सप्टेंबर २०१७ अन्वये उपरोक्त पोट 
निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरिता खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील प्रभागाकरिता "निवडणूक निर्णय अधिकारी " ( Returning Officer ) म्हणून नेमणूक केली आहे. 
रकाना क्रमांक ३ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांना साहाय्य करण्यासाठी सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी ( Assistant Returning Officer) 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


तक्ता 


अ . क्र . 


निवडणूक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पद 
(Returning Officer) 


सहायक निवडणूक निर्णय 

अधिकाऱ्याचे नाव व पद 
(Assistant Returning Officer ) 


सुपूर्त करण्यात 

आलेला 
प्रभाग क्रमांक 


नामनिर्देशनपत्र 
वाटप व स्वीकृती 
इत्यादी कार्यवाही 
करणेचे ठिकाण 


श्री . विजय दहिभाते, १. श्री . अरुण खिलारी, 

२१ ( अ) 

ढोले -पाटील क्षेत्रीय 
उप - आयुक्त ( परिमंडळ क्र . १) । महापालिका सहायक आयुक्त , 

कार्यालय . 
पुणे मनपा. 

ढोले- पाटील क्षेत्रीय कार्यालय , पुणे . 
मो . क्र . ९६८९९३१५९१ 

म . न. पा . मो . क्र . ९६८९९३१२५३ 
ई- मेल 

ई -मेल 
vijay .dahibhate @ pune arun. khilari @ pune 
corporation . org 

corporation .org 
२. श्री . राजेंद्र तांबे , 
कार्यकारी अभियंता , पुणे मनपा. 

मो . क्र . ९६८९९३१६४४ 
उपरोक्त "निवडणूक निर्णय अधिकारी" यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्त करण्यात आलेल्या रकाना क्रमांक ४ मधील संबंधित प्रभागासाठी 
नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers ) राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा 
कालावधी हा दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ ( शनिवार ) ते दिनांक २३ सप्टेंबर २०१७ ( शनिवार ) ( सकाळी ११. ०० ते दुपारी २. ०० ) पर्यंत 
निश्चित केला आहे. तसेच वरील नामनिर्देशनपत्रे ( Nomination Papers ) दिनांक १६ सप्टेंबर २०१७ ( शनिवार ) ते दिनांक २३ सप्टेंबर 
२०१७ ( शनिवार) ( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० ) पर्यंतच्या कालावधीत रकाना क्रमांक ५ मधील नमूद केलेल्या त्यांच्या संबंधित कार्यालयात 
स्वीकारण्यात येतील . ( रविवार दिनांक १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत.) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ सप्टेंबर २०१७ / भाद्र २५, शके १९३९ 


वेबसाईटवर दिलेल्या नामनिर्देशनपत्राचा नमुना भरून त्याचे प्रिंटआऊट घेऊन त्यावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करावयाची आहे. असे स्वाक्षरी 
केलेले प्रिंटआऊट नामनिर्देशनपत्र म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने दाखल करावयाचे आहे . 

उपरोक्त सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्रासंबंधी व इतर सर्व निवडणूकविषयक कार्यवाही "निवडणूक निर्णय 
अधिकारी " यांच्या उपरोक्त रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल. 

कुणाल कुमार, 

निवडणूक अधिकारी तथा 
महापालिका आयुक्त , पुणे महानगरपालिका, 


पुणे. 


पुणे , १६ सप्टेंबर २०१७ . 


कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 

पोट-निवडणूक , २०१७ 
( संदर्भ : क्रमांक रानिआ / मनपा - २०१७ /प्र. क्र . ४२ / का. -५ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ सोबतचे परिशिष्ट- १ ) 
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ११ , ताराबाई पार्क या प्रभागाचा पोट -निवडणूक २०१७ चा निवडणूक कार्यक्रम राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे . 

जाहीर प्रकटन 
क्रमांक वशि - १/ ११६ / २०१७.-- राज्य निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाकित पत्रान्वये कोल्हापूर महानगरपालिकेमधील दोन रिक्त पदांच्या 
पोट -निवडणुकीकरिता प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे. 

कोल्हापूर मनपा, पोट -निवडणूक कार्यक्रम २०१७ 

परिशिष्ट 
अ. क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


3 


.. 


१६-९ - २०१७ ( शनिवार ) 


१ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक 

कार्यक्रमाची सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत 

प्रसिद्ध करण्याची तारीख. 
२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने 
निश्चित केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता 

उपलब्ध असण्याचा कालावधी . 
३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


१६- ९- २०१७ ( शनिवार) सकाळी ११ .०० ते 
२३-९ - २०१७ ( शनिवार ) दुपारी २. ०० पर्यंत . 


१६- ९ -२०१७ ( शनिवार) ते २३-९ - २०१७ ( शनिवार ) 
( सकाळी ११ . ०० ते दुपारी ३. ०० पर्यंत ). 
( रविवार दिनांक १७-९- २०१७ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत .) 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 
५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 


२५- ९ - २०१७ ( सोमवार ) ( सकाळी ११. ०० वाजल्यापासून ) 
.. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


२७-९ - २०१७ (बुधवार ) ( दुपारी ३ . ०० पर्यंत ) 
२८ -९- २०१७ ( गुरुवार) ( सकाळी ११. ०० पासून) 


... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - -- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ सप्टेंबर २०१७ / भाद्र २५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 


_ .. 


२८ -९ - २०१७ ( गुरुवार) 


८ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
११ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 


... 


११- १० -२०१७ ( बुधवार) 
( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 
१२- १० -२०१७ ( गुरुवार ) ( सकाळी १० .०० पासून ) 
१३ - १० - २०१७ ( शुक्रवार ) पर्यंत 

डॉ . अभिजित चौधरी , 

भा .प्र. से., 
आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका , 

कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १४ सप्टेंबर २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 

RAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA .. 


MAMA DA PRISOR VARIES,PANTEN 


